JAYAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापाया 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ थे , राजपत्र क्र .२९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १९ -२५, २०१८ : आषाढ/ श्रावण २८-३ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे - १२ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


- 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 

पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार-ब व 

१२६५ 

ते 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

१२६७ 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 

१२६८ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

१२७६ 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

ते 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


And whereas in the said Development Plan land bear 
ing Survey Nos. 99( part), 100 ( part) & 101 ( part ) of Mouze 
Hingoli, Tq . Dist. Hingoli are shown as “ Site No. 84- I.T.I.” 
"Site No. 85- College ” ( hereinafter referred to as "the said 
reservations " ) . 


Mantralaya, Mumbai 400 032. 


Dated :- 8th June 2018 


The Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 


“ 


No. TPS -3117/ 1533 /CR- 142/ 2017/ UD- 30 :- Whereas , 
the Revised Development Plan of Hingoli Town Dist. Hingoli 
has been sanctioned by the Director of Town Planning, 
Maharashtra State , Pune under Section 31 of the Maharashtra 
Regional & Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act 
No., 37 of 1966 ) ( hereinafter referred to as “ the said Act” ) 
vide Notification No. DP -Hingoli (Revised )/ Sanction / TPV 
5/2847 , dated 28th April, 1994 and has come into force with 
effect from the 1st July, 1994 (hereinafter referred to as " the 
said Development Plan " ). 


And whereas, the Hingoli Municipal Council , after 
following all the legal Procedure stipulated under Section 37( 1) 
ofMaharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 (here 
inafter referred to as the said Act” ) has submitted to the 
Government for its sanction , a proposal for Deletion of the 
said reservations and land so released to be included in 
Public Semi- Public Zone . (hereinafter referred to as “ the 
proposed Modification " ) ; 


And whereas , after making necessary enquiries and 
consulting the Director of Town Planning,Maharashtra State , 
theGovernment is of opinion that the said reservations should 
be deleted and land so released to be included in Public Semi 
Public Zone ( as shown on plan ); 


औ . भाग १-२९ 


१२६५ 


१२६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १ ९-२५ , २०१८ : आषाढ / श्रावण २८-३ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred upon 
it under sub - Section ( 2 ) of Section 37 of the said Act , the 
Government of Maharashtra hereby sanctions the proposed 
Modification in the said Development Plan and for that pur 
pose amends the above said notification dated 28th April, 1994 
as follows : 


आहे ) चे कलम ३७ ( १ ) मध्ये दिलेली वैधानिक पध्दती अनुसरुन उक्त 
विकास योजनेतील उक्त जागेवरील उक्त आरक्षणे वगळून सार्वजनिक व 
निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्याबाबतचा फेरबदलाचा प्रस्ताव 
( यापुढे “प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) शासनाच्या मंजुरीसाठी 
सादर केलेला आहे: 


" In the Schedule of Modifications appended to the 
Notification sanctioning the said Development Plan , the 
following new entry shall be added after the last entry - 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक , नगर 
रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदलाखालील क्षेत्र उक्त आरक्षणांतून वगळून सार्वजनिक व निमसार्वजनिक 
विभागात समाविष्ट करावे , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे : 


ENTRY 


Site No. 84-1.T.I.” “ Site No. 85- College ” of Land 
bearing Survey Nos. 99 ( part ), 100 (part) & 101 (part) of 
Mouze Hingoli Tq. Dist. Hingoli are deleted and so released 
is included in Public Semi- Public Zone ( as shown on part 
plan ) ” 

2. A copy of the part plan showing the aforesaid 
Sanctioned modification shall be available for public 
inspection in the office of the Chief Officer, Hingoli 
Municipal Council, Hingoli during office hours on all 
working days for a period of one month . 


आता , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोटकलम ( २ ) अन्वये 
व त्याअनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करुन उक्त विकास 
योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्तावास शासन मंजुरी देत आहे आणि 
त्यासाठी उपरोल्लिखित दि . २८ एप्रिल १९९ ४ ची अधिसूचना सुधारित 
करण्यात येत आहे : 


“विकास योजना मंजुरीच्या अधिसुचनेच्या फेरबदल सुचीतील शेवटच्या 
नोंदी नंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . " 


नोंद 


This Notification shall also be publtished on the Govt. 
website www.maharashtra.gov.in. ( कायदे व नियम ) 


By Order and in the name of the Governor of 
Maharashtra , 


M.M. PATIL, 


“मौजे हिंगोली ता . जि.हिंगोली येथील स.नं. ९९( भाग ), स.नं. १००( भाग ) 
व स.नं. १०१( भाग) मधील आ.क्र .८४ -आय.टी. आय व आ.क्र . ८५ - 
कॉलेज ही आरक्षणे वगळून त्याखालील क्षेत्र सार्वजनिक व निमसार्वजनिक 
विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. ( भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे) " 

२. उक्त फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, 
नगर परिषद , हिंगोली, जि . हिंगोली यांच्या कार्यालयात कामकाजाच्या 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या 
कालावधीसाठी उपलब्ध राहील . 


Under Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई - ४०००३२ 


दिनांक : ०८ जून २०१८ 


सदरची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in. 
( कायदे व नियम ) या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

म.मी. पाटील , 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १ ९ ६६ 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


२ 


शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस-३११७/ १५३३/ प्र.क्र .१४२/ २०१७/ नवि- ३०. 
ज्याअर्थी, हिंगोली शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र .३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे 
कलम ३१ अन्वये, संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांनी 
अधिसूचना क्र . डीपी-हिंगोली ( सुधारीत )/मंजुर/ टीपीव्ही-५ / २८४७ , 
दि .२८ एप्रिल , १९९ ४ अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १ जुलै १ ९९ ४ 
पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले 


URBAN DEVELOPMI IT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032. 


Dated : - 28th March 2018 


आहे); 


The Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौ . हिंगोली, ता.जि.हिंगोली 
येथील स.नं. ९९ ( भाग), स.नं. १०० ( भाग) व स.नं. १०१( भाग ) या जागेमध्ये 
( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे ) आ.क्र .८४ –आय.टी. आय व 
" आ.क्र.८५- कॉलेज ” ही आरक्षणे (यापुढे “ उक्त आरक्षणे ” असे संबोधले 
आहे ) दर्शविलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, हिंगोली नगर परिषदेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन 
व नगर रचना, अधिनियम , १९ ६६ ( यापुढे “ उक्त अधिनियम " असे संबोधले 


No. TPS - 3416/140 CR-58/ 2016/ UD - 30 : - Whereas the 
Second Revised Development Plan of Tulajapur Town 
Dist.- Osmanabad has been partly sanctioned by the Govern 
ment under Section 31 of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No, 37 of 1966 (herein 
after referred to as “ the said Act” ) vide Notification 
No. TPS 3410 / 295 / CR- 126 ( A ) / 2010 / UD- 30 , dated 
14th October, 2010 and come into force with effect from 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १९ -२५ , २०१८ : आषाढ / श्रावण २८-३ , शके १९ ४० 


१२६७ 


.. 


the 11th Novermber, 2010 and whereas the modifications of 
substantial nature , partaining to the Excluded part of the 
Development Plan have also been sanctioned vide 
Notification No. TPS - 3413 /CR - 298 /2013/UD - 30 , dated 11th 
September, 2014 and the same have come into force with 
effectwith effect from the dated 11th October, 2014 . ( here 
inafter referred to as "the said Development Plan") . 


भागश : मंजुर केली असून ती ११ नोव्हेंबर २०१० पासून अंमलात आली 
आहे . तसेच पुनर्प्रसिध्द भागाची विकास योजना शासन नगर विकास 
विभागाची अधिसूचना क्र.टिपीएस ३४१३ /प्र.क्र .२ ९ ८/ २०१३/ नवि -३० , 
दि .११ सप्टेंबर , २०१४ अन्वये मंजूर झालेली असून ती दि . ११ ऑक्टोंबर , 
२०१४ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे 
संबोधले आहे ); 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , मंगळवार पेठ ते राष्ट्रीय 
महामार्ग पर्यंत पूर्व- पश्चिम १२ मी . रुंद विकास योजना रस्ता दर्शविली 
आहे ( यापुढे उक्त विकास योजना रस्ता म्हणून संबोधले आहे ); 


And whereas in the said Development Plan , 12.00 M 
wide East-West Development Road passing through 
Mangalwar Peth to N.H.No. 211 (hereinafter referred to as 
"the said D.P. Road ") is shownin Development Plan; 

And whereas Tulajapur Municipal Council , after 
following all the legalProcedure stipulated under Section 37 (1) 
of the said Act, has submitted to the Government for its 
sanction, a proposal for deletion of the said D.P. Road . 
(hereinafter referred to as “ the Proposed Modification ” ); 

And whereas , after making necessary enquiries and 
consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State , 
that the said D.P. Road is being necessary for link between 
Eastern 30 M wide Road and 12 M wide Road on Western 
side , and for this reasons the Government is of opinion that 
the Proposed Modification in the said Development Plan 
should be rejected ; 


आणि ज्याअर्थी, तुळजापुर नगर परिषदेने उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३७( १) मध्ये विहित केलेली वैधानिक पध्दती अनुसरुन उक्त जमिनीवरील 
उक्त आरक्षण वगळणेबाबत फेरबदलाचा प्रस्ताव ( यापुढे प्रस्तावित फेरबदल 
असे संबोधले आहे ) शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केलेला आहे ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred in 
it under Section 37 (2 ) of the said Act, theGovernmenthereby, 
refuses to accord sanction to the said Modification Proposal. 

2. This Notification shall be available for public in 
spection in the office of the Chief Officer, Tulajapur, Dist, 
Osmanbad during office hours shall on all working days for a 
period of one month . 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगर 
रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त विकास 
योजना रस्ता पूर्वेस ३० मी . रस्ता व पश्चिमेस १२ मी . रस्ता यांना 
जोडणारी आवश्यक लिंक असल्याने सदर फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर 
करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


आता, त्याअथी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( २ ) अन्वये व त्या 
अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन उक्त विकास योजनेतील , 
उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करण्यात येत आहे . 


This Notification shall also be available on the Govt. 
website www.maharashtra.gov.in. ( कायदे / नियम ) 


By Order and in the name of the Governor of 
Maharashtra , 


२ . प्रस्तुत अधिसूचनेची प्रत, मुख्याधिकारी, नगर परिषद तुळजापुर, 
जि . उस्मानाबाद यांच्या कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध 


M.M. PATIL, 


Under Secretary to Government. 


राहील . 


नगर विकास विभाग 


सदर अधिसूचनेची प्रत शासनाच्या www.maharashtra.gov.in. 
( कायदे व नियम ) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे . 


मंत्रालय , मुंबई - ४०००३२ 


दिनांक : २८ मार्च २०१८ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


म.मो. पाटील , 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


क्र.टिपीएस-३४१६/१४० /प्र.क्र .५८ / २०१६/ नवि-३० :- ज्याअर्थी, तुळजापुर 
जि . उस्मानाबाद , शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र .३७ ) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे 
कलम ३१ अन्वये, नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस 
३४१० / २९ ५/ प्र.क्र .१२६( ए)/ २०१०/ नवि-३० , दि .१४ ऑक्टोबर , २०१० अन्वये 


१२६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १९ -२५ , २०१८ : आषाढ / श्रावण २८-३ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


३ 


७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अंबाजोगाई पिपल्स को - ऑप .बँक 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक 


लि . अंबाजोगाई यांचे दि . २५/०४/२०१८ चे चे पत्र / प्रस्ताव . 


सहकारी संस्था , यांजकडून 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये . 


वाचावे : १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ . 


क्र . ना.बँका/ सआ -१/ अंबाजोगाईपि.बँक / क .१५६/ अधि ./ १८ / ९७४. 


२. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 


पुणे यांचे परिपत्रक क्र.एडीएम/ १८४/ १५६( २) , दिनांक १९/ ०३ / 


प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी डॉ . आनंद जोगदंड, 


१ ९ ६८ . 


अपर आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये अंबाजोगाई पिपल्स को - ऑप . बँक लि ., अंबाजोगाई , जि.बीड 


३. शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५/प्र.क्र .१२० / १५ - स , 


दि . ०२/०४/२००५. 


४. मा.उच्च न्यायालय , मुंबई यांचेरिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ , 


दि . ५/१२/२०१५ चे आदेश . 


५. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जा.क्र.पतसंस्था / सआ -५ / वसुली 
अधिकारी नियुक्ती /फेर नियुक्ती / २०१७/९, दि . ०१/०१/२०१७ चे 
आदेश / परिपत्रक . 


या बँकेच्या खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी 
| कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची 
विक्रि करुन रक्कमा वसुली करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार खालील अटीस 
अधिन राहून आदेशाचे दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०१९ या 
कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे . 


६. या कार्यालयाचे जा.क्र .८ सआ/ वैधा.कार्य व अवसा.काम / कलम 


१५६/२०१६ दि . २४/६/२०१६ 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र (जिल्हे ) 


१ 


श्री . मानधने डी.बी. 


शाखाधिकारी 


वसुली अधिकारी 


जालना 


२ 


श्री . कांबळे आर.एन. 


शाखाधिकारी 


अहमदनगर 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


३ 


श्री . पाटील सी.व्ही . 


शाखाधिकारी 


पुणे 


४ 


श्री . शिंदे पी.पी. 


शाखाधिकारी 


वसुली अधिकारी 


औरंगाबाद 


५ 


श्री . गावडे बी.एच. 


वसुली अधिकारी 


बीड 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


६ 


नांदेड 


श्री . देशमुख एस.सी. वसुली अधिकारी 
श्री . सोंळके जी.के. शाखाधिकारी 


७ 


वसुली अधिकारी 


लातुर 


८ 


श्री . उबाळे के.एस. 


शाखाधिकारी 


वसुली अधिकारी 


मुंबई 


or 


श्री . संगवे सी.एस. 


शाखाधिकारी 


वसुली अधिकारी 


उस्मानाबाद 


२) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त 
वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


अटी :- १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १९६१ चा नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी 
करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 


३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात 
अ -३ अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, यांचे कार्यालयासह सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे 


काढून घेण्यात येतील . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १९-२५ , २०१८ : आषाढ / श्रावण २८-३ , शके १९ ४० 


१२६ ९ 


रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही . 


कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य आहे त्या संस्थांनी देखील 
त्यांचे मुख्य 

कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 


४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 


१२ ) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दि . १/१/२०१७ मधील क्र .४ 
कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांने करावयाची कार्यवाही 
यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदार निहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 


१३ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस , आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 


५ ) मा.उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिक क्र .१ ९ ४२/ २०१३ बेसिन 
कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य या याचिकेमध्ये 
दि .५/ १२/ २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही 
करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम १९ ६१ 
अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


पुणे, ५ मे २०१८ 


डॉ . आनंद जोगदंड , 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 


६) वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे 
निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 
भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


सहकारी संस्था , पुणे . 


४ 


७ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१ / १५- स , 
दि . २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक 


सहकारी संस्था , यांजकडून 


वाचावे : १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम १ ९ ६१ . 


८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ” “एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे अंबाजोगाई पिपल्स को - ऑप . बँक लि ., 
अंबाजोगाई , जि.बीड ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व 
नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 


२. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांचे परिपत्रक क्र.एडीएम /१८४/१५६(२), दिनांक १९ /०३ / 


१ ९ ६८ . 


३. शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ /प्र.क्र .१२० / १५ - स , 


दि . ०२/०४/२००५. 


९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
वसुली अधिकारी, अंबाजोगाई पिपल्स को - ऑप . बँक लि ., अंबाजोगाई, 
जि.बीड असा फलक लावता यवू शकेल. 


४. मा.उच्च न्यायालय , मुंबई यांचेरिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ , 
दि . ५/१२/२०१५ चे आदेश . 


१०) वसुली अधिकाऱ्यांने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या/ 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँकाकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे 
त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार कराणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी . 


५. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जा.क्र.पतसंस्था / सआ-५ / वसुली 
अधिकारी नियुक्ती/ फेर नियुक्ती/ २०१७/ ९, दि . ०१/०१/२०१७ चे 
आदेश / परिपत्रक . 


६. या कार्यालयाचे जा.क्र .८ सआ/ वैधा.कार्य व अवसा.काम / कलम 
१५६/२०१६ दि . २४/६/२०१६ 


७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जनकल्याण अर्बन को - ऑप . बँक 
लि ., कळंब , जि.उस्मानाबाद यांचे दि . २६/०४/२०१८ चे पत्र . 


११) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश 
दि .०६/ ०४ / २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची 


१२७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १९ -२५ , २०१८ : आषाढ / श्रावण २८-३, शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये. 


क्र.ना.बँका/ सआ-१/ जनकल्याणअबँक/ क .१५६/ अधि ./१८ / १० ९८.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी डॉ . आनंद जोगदंड , अपर आयुक्त व 
निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये जनकल्याण 
अर्बन को - ऑप . बँक लि ., कळंब जि . उस्मानाबाद या बँकेच्या खालील 
तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्रि 
करुन रक्कमा वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस 
अधिन राहून आदेशाचे दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०१ ९ या 
कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे . 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र (जिल्हे ) 


१ 


श्री . सदाफुले जगन्नाथ दत्तात्रय 


अधिकारी 


उस्मानाबाद 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


२ 


श्री . गायकवाड सतिश बन्सी 


अधिकारी 


उस्मानाबाद 


अटी :- १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९ ६१ चा नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी 
करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून 

घेण्यात येतील . 
२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त 
वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील. 

३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात 
अ -३ अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अहमदनगर यांचे कार्यालयासह सादर करावी . ज्या 
सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 

५ ) मा.उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिक क्र .१९ ४२ / २०१३ बेसिन 
कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य या याचिकेमध्ये 
दि .५/ १२/ २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही 
करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० व नियम १९ ६१ 
अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

६ ) वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे 
निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 
भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

७ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , 
दि . २३/११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही. 

८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 


अथवा तत्सम शब्दांचा करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या नावापुढे “ जनकल्याण अर्बन को - ऑप . बँक लि ., कळंब, 
जि.उस्मानाबाद ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम 
१९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 

९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
वसुली अधिकारी , “वसुली अधिकारी , जनकल्याण अर्बन को - ऑप., बँक 
लि ., उस्मानाबाद ” असा फलक लावता यवू शकेल . 

१०) वसुली अधिकाऱ्यांने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँकाकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे 
त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार कराणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

११) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दि . 
०६/०४/२०१८ मध्ये 

नमूद 

केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची 
रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही. 

१२) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दि . १/१/२०१७ मधील क्र . ४ 
कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांने करावयाची कार्यवाही 
यामधील मार्गदर्शक सुचनांचे पालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदार निहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस , आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . 
पुणे, १७ मे २०१८ 

डॉ . आनंद जोगदंड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १९ -२५ , २०१८ : आषाढ / श्रावण २८-३ , 


शके १ ९ ४० 


१२७१ 


५ 


बँक लि ., मोंढा , परळी वैजनाथ , जि.बीड यांचे दि . २१/५/२०१८ 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक 


यांचे चे पत्र . 


सहकारी संस्था , यांजकडून 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये . 


वाचावे : १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम १ ९ ६१ . 

२. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे यांचे परिपत्रक क्र.एडीएम / १८४/ १५६( २), दिनांक १९/०३/१९ ६८ . 
३. शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५/ प्र.क्र .१२० / १५- स , 
दि . ०२/०४/२००५. 


४. मा.उच्च न्यायालय , मुंबई यांचेरिट याचिका क्र . १ ९ ४२/ २०१३ , 
दि . ५/१२/२०१५ चे आदेश . 


क्र.ना.बँका/ सआ -१ /वैद्यनाथ अ.बँक / क .१५६ / अधि / १८ /११४२ - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी डॉ . नागनाथ यगलेवाड , अपर आयुक्त 
व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि 
वैद्यनाथ अर्बन को - ऑप . बँक लि ., मोंढा , परळी वैजनाथ , जि.बीड या 
बँकेच्या खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यास त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी 
| कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची 
विक्रि करुन रक्कमा वसुली करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस 
अधिन राहून आदेशाचे दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०१९ या 
कालावधीकरीता वसुली अधिकारी यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कर्ज 
प्रकरणाचे वसुली पुरते प्रदान करीत आहे . 


५. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे जा.क्र.पतसंस्था /सआ -५ / वसुली 
अधिकारी नियुक्ती /फेर नियुक्ती/ २०१७/९, दि . ०१/०१/२०१७ चे 
आदेश / परिपत्रक . 


६.या कार्यालयाचे जा.क्र .८ सआ/ वैधा.कार्य व अवसा.काम / कलम 


१५६/२०१६ दि . २४/६/२०१६ 


७. या कार्यालयाचे आदेश दि . ०३/०४/२०१८ . 


८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि वैद्यनाथ अर्बन को - ऑप . 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


१ 


श्री . ए.एस.भिडे 


२ 


श्री . व्ही.डी.आघाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा | शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र ( जिल्हे ) 
व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी मुंबई 
प्रो.सहा.व्यवस्थापक वसुली अधिकारी नाशिक 
सहा . व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

नांदेड 
सहा . व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

उस्मानाबाद 


३ 


श्री . व्ही.एस.भरणे 


श्री . एस.व्ही.पुरी 


अटी :- १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १९ ६१ चा नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी 
करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

२ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त 
वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 

३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात 
अ -३ अ-४ व ब कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अहमदनगर यांचे कार्यालयासह सादर करावी . ज्या 
सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य आहे त्या 
संस्थांनी देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 


५ ) मा.उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिक क्र .१ ९ ४२/ २०१३ बेसिन 
कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य या याचिकेमध्ये 
दि . ५/१२/२०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही 
करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ 
अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

६ ) वसुली अधिकारी यांनी अधिकार प्राप्त कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्यास किंवा अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे 
निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 
भविष्यात त्या व्यक्तीस सदर अधिकार प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

७) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ - स , दि . २३ / 
११/२००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 

८ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी 
त्यांच्या नावापुढे “दि वैद्यनाथ अर्बन को - ऑप , बँक लि ., मोंढा , परळी 
वैजनाथ , जि.बीड ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० व नियम 


१२७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १९-२५ , २०१८ : आषाढ / श्रावण २८-३ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


७ 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिसुचना 


१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

९ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
“वसुली अधिकारी , दि वैद्यनाथ अर्बन को - ऑप. बँक लि ., मोंढा, परळी 
वैजनाथ , जि.बीड ” असा फलक लावता यवू शकेल . 

१०) वसुली अधिकाऱ्यांने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँकाकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे 
त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार कराणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
११) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश 
दि . ०६/०४/२०१८ मध्ये 

नमूद 

केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची 
रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही. 

१२) या कार्यालयाचे आदेश / परिपत्रक दि . १/१/२०१७ मधील क्र . ४ 
कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांने करावयाची कार्यवाही 
यामधील मार्गदर्शक सुचनांचेपालन करावे. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदार निहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र ५ मध्ये नमूद 

केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
१३) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस , आदेश | 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . 
पुणे , २५ मे २०१८ 

डॉ . नागनाथ येगलेवाड , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 

पुणे. 


क्र.जिदुविअ / ला / सनि / अधिसुचना /७५६/सन/२०१८.- सहाय्यक 
निबंधक सहकारी संस्था , ( दुग्ध ), लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत 
आहे की , जयमल्हार मागासवर्गीय महिला बंदिस्त शेळी व मेंढी पालन 
व्यावसाय सहकारी संस्था मर्या. हिप्परगा ( क ) ता . औसा , जि . लातूर ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम २४ च्या ९ 
८१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असुन उपवर्गीकरण इतर कृषि संस्था असे 
वर्गीकरण करण्यात आले आहे . संस्थेची नोंदणी क्रमांक एलटीआर/ एएसए / 
एजीआर /( ओ ) १३६५ (ए ) सन २०१८ , दि .२५/ ०५/ २०१८ असा आहे . 


लातूर , २५ मे २०१८ 


बी.डी.दुधाटे , 


सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) , लातूर . 


८ 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिसुचना 


६ 


क्र.जिदुविअ/ ला / सनि / अधिसुचना/ ७५८ / सन / २०१८ - सहाय्यक 
निबंधक सहकारी संस्था , ( दुग्ध ), लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत 
आहे की , अहिल्याबाई होळकर मागासवर्गीय महिला बंदिस्त शेळी व मेंढी 
पालन व्यावसाय सहकारी संस्था , मर्या. लोहटा, ता . औसा , जि . 

लातूर 

ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २४ च्या ९ 
( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असुन उपवर्गीकरण इतर कृषि संस्था असे 
वर्गीकरण करण्यात आले आहे. संस्थेची नोंदणी क्रमांक एलटीआर/ एएसए/ 
एजीआर/( ओ) १३६६ ( ए ) सन २०१८ ,दि .२५ /०५/ २०१८ असा आहे . 


लातूर , २५ मे २०१८ 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र.जिदुविआ / ला/ सनि / अधिसुचना / ७५४/ सन २०१८: - सहाय्यक 
निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ), लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत 
आहे की , बाबा सैलानी भुजलाशयीन मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था 
( प्राथमिक), मर्या. देवर्जन , ता . उदगीर , जि . 

लातूर 

ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम २४ च्या ९ ( १) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषि 
संस्था असुन उपवर्गीकरण इतर कृषि संस्था असे वर्गीकरण करण्यात 
आले आहे.संस्थेची नोंदणी क्रमांक एलटीआर / युजीआर / आरएसआर / 
( एसआर) १३८ ९ (ए ) सन २०१८ , दि .२५/ ०५/ २०१८ असा आहे . 


बी.डी.दुधाटे , 


सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ), लातूर . 


९ 


लातूर , २५ मे २०१८ 


बी.डी.दुधाटे , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ,( दुग्ध) ,लातूर . 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र.जिदुवि / ला/ सनि/ अधिसुचना/ ७६०/ सन/ २०१८.- सहय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था, ( दुग्ध ), लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , 
लोकशाहीर आण्णाभाऊसाठे मागासवर्गीय महिला बंदिस्त शेळी व मेंढी 
पालन व्यावसाय सहकारी संस्था, मर्या. मातोळा, ता.औसा, जि . लातूर ही 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १९-२५ , २०१८ : आषाढ / श्रावण २८-३ , शके १९ ४० 


१२७३ 


१२ 


संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम २४ च्या ९ 
( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था असुन उपवर्गीकरण इतर कृषि संस्था असे 
वर्गीकरण करण्यात आले आहे. संस्थेची नोंदणी क्रमांक एलटीआर / एएसए / 
एजीआर /( ओ ) १३६७ (ए ) / सन २०१८ ,दि .२५ /०५/ २०१८ असा आहे . 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , यांजकडुन 


वाचा:- १) महाराष्ट्र शासन , सहकारी संस्था वटहुकूम नंबर १४ 


दिनांक १२/ १० / १ ९ ८१ . 


लातूर , २५ मे २०१८ 


बी.डी.दुधाटे , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ), लातूर . 


२) कृषि व सहकार विभाग,मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्र सी . एस . 
१०८१ /५३३/ २२० / १७ - सी दि २२/ १०/ १ ९ ८१ 


३ ) व्यवस्थापक, जय तुळजाभवानी अर्बन को- ऑप बँक लि.उस्मानाबाद 
यांचे पत्र दिनांकः-२८.३.२०१८ व २२.०५.२०१८ .. 


१० 


अधिसुचना 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसुचना 
क्र.जिदुविअ/ ला / सनि/ अधिसुचना/७६२/ सन/ २०१८.- सहय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ), लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , 
रमाई आंबेडकरण मागासवर्गीय महिला बंदिस्त शेळी व मेंढी पालन 
व्यावसाय सहकारी संस्था , मर्या. मातोळा, ता.औसा, जि . लातूर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम २४ च्या ९ (१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषि संस्था असुन उपवर्गीकरण इतर कृषि संस्था असे वर्गीकरण 
करण्यात आले आहे . संस्थेची नोंदणी क्रमांक एलटीआर / एएसए/ एजीआर / 
( ओ) १३६८ (ए ) / सन २०१८ ,दि .२५ / ०५/ २०१८ असा आहे . 


क्र.वि १/ वि . व. अ./ क .१५६ चे अधिकार / २०१८ / २१३६.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यांत आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी व्हि.आर. देशमुख, जिल्हा 
उपनिबंधक सहकारी संस्था उस्मानाबाद या अधिसुचनेद्वारे जय तुळजाभवानी 
अर्बन को - ऑप बँक लि ., उस्मानाबाद ता.जि. उस्मानाबाद या बँकेच्या 
कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुलीसाठी खाली दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांचा 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) आणि ( २ ) 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम २ ( एच ) ( जे ) तसेच 
नियम १०७ चे कलम उपनियम ( ३), ( ४), ( ५), (६ ), ( ७), (८ ) , ( ९ ), 
( १०), ( ११) ( अपसेट प्राईजची तरतुद वगळुन ) ( १२ ), (१३), व १०७ 
( १४ ), नुसार मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे अधिकार संस्थांचे नुकसान 
होणार नाही याची काळजी घेवून विक्री कायम करण्याचे अधिकार करण्याचे 
अधिकार वापरण्यात यावे व ( १५), ( १७), ( १८ ), आणि ( २० ), तसेच 
कलम १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 
दिनांक :- ३१.०३.२०११ पर्यत दावा, विक्री , रक्कम वसुल करावयाच्या 
कार्यवाहीसाठी अधिकार खालील अटीस अधिन राहून प्रदान करीत आहे . 


लातूर , २५ मे २०१८ 


बी.डी. 


दुधाटे , 
सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ), लातूर . 


११ 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसुचना 


क्र.जिदुविअ/ ला/ सनि / अधिसुचना /७६४/ सन/ २०१८.- सहय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) , लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय महिला बंदिस्त शेळी व मेंढी पालन 
व्यवसाय सहकारी संस्था , मर्या. माळकोंडजी , ता.औसा , 

जि . 
लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २४ 
च्या ९ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचेनियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचेवर्गीकरण कृषि संस्था असुन उपवर्गीकरण इतर कृषि संस्था असे 
वर्गीकरण करण्यात आले आहे . संस्थेची नोंदणी क्रमांक एलटीआर/ एएसए / 
एजीआर /( ओ ) १३६ ९ (ए ) / सन २०१८ ,दि .२५ / ०५/ २०१८ असा आहे . 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १९ ६२ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम 
यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काठुन घेण्यात येतील. 


२. प्रस्तुत व्यक्तीची अन्यत्र नियुक्ती, मुत्यू झाल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोपआप रद्द होतील . 


लातूर , २५ मे २०१८ 


बी.डी.दुधाटे , 


सहाय्यक निबंधक 


सहकारी संस्था , ( दुग्ध ), लातूर . 


३. वसुली अधिकाऱ्याने वसुली , जप्त्याचा, शासनाकडे जमा केलेला 
सरचार्ज ची माहिती दरमहा देणे बंधनकारक राहील. तसेच ३१ मार्च 
अखरे जमा झालेला सरचार्च शासकीय कोषागारात भरणा होईल याची 
बँकेने व विशेष वसुली अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी . 


१२७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १९ -२५ , २०१८ : आषाढ / श्रावण २८-३ , शके १९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


४. वसुली अधिकाऱ्याने दरमहा केलेल्या कामाचा / जप्त्याचा अहवाल 
या कार्यालयास विहीत नमुन्यात सादर करावा . 


८.शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५ - स ,दिनांक 
२३.११.२०१६ अन्वये अधिकाऱ्यांना तीन सिहांचा राजमुद्रेचा वापर येणार 
नाही. 


५. बँकेने वसुली अधिकाऱ्याकडुन सेक्युरिटी बॉण्ड घ्यावा . 


६. बँकेने अस्थापनेवरील व्यक्तीची वसुली अधिकारी म्हणुन निवड 
केलेली असल्याने त्यांचा कामकाजाबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी ही बँकेचीच 


९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि “सिव्हील कोर्ट ”किंवा “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली 
अधिकाऱ्यानी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम ,१९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे व नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


राहील. 


७. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ 
दि बेसिन कॅथोलिक को- ऑपरेटीव्ह बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर 
या याचिके मध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 
घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्रात्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची 
कार्यवाही करावी. 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदारांकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 


वसुल करता येणार नाही. 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


हुद्द 


कार्यक्षेत्र 


शेरा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . बाळासाहेब बिंटु गरड 


व्यवस्थापक 


बँकेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
वरिष्ठ अधिकारी बँकेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


२ 


२ 


श्री . अनिल शंकरराव घोलकर 


उस्मानाबाद , १ जून २०१८ 


विश्वास देशमुख, 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , उस्मानाबाद . 


१३ 
जिल्ह उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचा:- १) महाराष्ट्र शासन , सहकारी संस्था वटहुकूम नंबर १४ दिनांक 
१२/१०/२०१८ . 


(३ ), (४ ), (५), (६), (७), ( ९), ( १०), (११), ( अपसेट प्राईजची तरतुद 
वगळून ) ( १२ ), ( १३ ), व १०७ ( १४ ) नुसार मालमत्ता विक्री कायम करण्याचे 
अधिकार संस्थांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेवून विक्री 
कायम करण्याचे अधिकार वापरण्यात यावे व ( १५ ), ( १७), (१८ ), आणि 
( २०), तसेच कलम १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी दिनांक :- ३१.०३.२०१ ९ पर्यत दावा , विक्री रक्कम वसुल 
करावयाच्या कार्यवाहीसाठी अधिकार खालील अटीस , अधिक राहून प्रदान 
करीत आहे . 


२) कृषि व सहकार विभाग,मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र क्र सी . एस.१०८ / 
५३३/ २२० / १७ - सी दि . २२ / १०/ १९ ८१ 


३ ) व्यवस्थापक , महात्मा बसवेश्रवर नागरी सहकारी पतसंस्था 
म.उस्मानाबाद यांचे पत्र दिनांक :-१५.०४.२०१८ 


क्र.वि १/वि.व.अ. / क .१५६ चे अधिकार / २०१८ / २१३५.- महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यांत 
आलेल्या शक्तीचा वापर मी श्री विश्वास देशमुख, जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , उस्मानाबाद या आदेशान्वये महात्मा बसवेश्रवर नागरी 
सहकारी पतसंस्था म . उस्मानाबाद या पतसंस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी 
कर्जवसुलीसाठी खाली दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १) आणि( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १९ ६१ चे नियम २ ( एच)( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम 


१. वसुली अधिकार यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधली तरतूदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज 
वसुली करतांना कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील 
तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास अल्यास 
आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले 
अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 


२ . प्रस्तुत व्यक्तीची अन्यत्र नियुक्ती, मुत्यु झाल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १९ -२५ , २०१८ : आषाढ / श्रावण २८-३, शके १९ ४० 


१२७५ 


३. वसुली अधिकाऱ्याने वसुली , जप्त्याचा, शासनाकडे जमा केलेला 
सरचार्च ची माहिती दरमहा देणे बंधनकारक राहील . तसेच ३१ मार्च 
अखरे जमा झालेला सरचार्च शासकीय कोषागारात भरणा होईल याची 
पतसंस्थने व विशेष वसंली अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी 


घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १९ ६१ अन्वये प्रात्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची 
कार्यवाही करावी. 


४. वसुली अधिकाऱ्याने दरमहा केलेल्या कामाचा/ जप्त्याचा अहवाल 
या कार्यालयास विहीत नमुन्यात सादर करावा . 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५- स , 
दिनांक २३.११.२०१६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेच्या 
वापर करता येणार नाही. 


५. पतसंस्थेने वसुली अधिकाऱ्याकडुन सेक्युरिटी बॉण्ड घ्यावा. 


६. पतसंस्थेने अस्थापनेवरील अधिकाऱ्याकडुन व्यक्तीची वसुली 
अधिकार म्हणुन निवड केलेली असल्याने त्यांच्या कामकाजाबाबतची सर्वस्वी 
जबाबदारी ही पतसंस्थेचीच राहिल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्ती ” आणि “सिव्हील कोर्ट ”किंवा “एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली 
अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे 


७ . 


मा . उच्च न्यायालय , मुंबई रिट याचिका क्रमांक १९ ४२/ २०१३ 
दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑपरेटीव्ह बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर 
या याचिके मध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 


१० वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदारांकडुन वसूली दाखल्यानुसार 
वसुलपात्र रक्कम व सरचार्च रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसुल करता येणार नाही . 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचे नाव 


कार्यक्षेत्र 


शेरा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ ) 


भी . 


नवनाथ बाबुराव 

बचाटे 


व्यवस्थापक 


संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


उस्मानाबाद , १ जून २०१८ 


विश्वास देशमुख, 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , उस्मानाबाद . 


१४ 


१५ 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , यांजकडुन 

अधिसुचना 
क्र . जिउनि/ सुशिक्षित बेरोजगार / नोंदणी/ २३६२/ २०१८ :- नोंदणी क्रमांक 
ओजीडी / जीएनएल / ओ / १२५/ २०१८ दि . २६.०६.२०१८ अन्वये 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , औरंगाबाद या पत्राव्दारे अधिसुचना 
करिता आहे की , श्रीमानयोगी बहुउद्देशिय सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था मर्या एन -९, एम -२ सिडको, औरंगाबाद हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यांत आली आहे . 

उक्त अधिनियम कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” व उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यांत आले 
आहे. 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडुन 

अधिसुचना 
क.सनिव/ कक्ष-५ कंथकमासुबेसेससं / नोंदणी/२०१८ / १२६३.- सहाय्यक 
निबंधक सहकारी संस्था ता . वसमत ,जि . हिंगोली याव्दारे अधिसुचित 
करीत आहे . की ,नियोजीत कंथक मागासवर्गीय सुशिक्षीत बेरोजगार व 
स्वंयरोजगार सेवा सहकारी संस्था म वसमत ता . वसमत जि . हिंगोली . 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

जिचा नोंदणी क्रमांक एचएलआय / बीएमटी/ जीएनएल /( ओ )६५ ९/ २०१८ 
२०१९ / २०१८ . दि १०/ ०७/ २०१८ असा आहे . 

उपरिनिदीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचेनियम १९ ६१ मधील नियम क १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था " उपवर्गीकरण “ इतर संस्था " आहे. 
वसमत , १० जुलै २०१८ 

कि . बा . फिसके 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ता . वसमत . 


औरंगाबाद , 


२६/०६/२०१८ 


ए . एम.दाबशेडे , 


, 


जिल्हा उपनिबंधक , 


सहकरी संस्था , औरंगाबाद . 


१२७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १९-२५ , २०१८ : आषाढ / श्रावण २८-३ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १ - पुरवणी 


१६ 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
जा.क्र .२०१८ / नपाप्र /कार्या-४ / कावी -९ ३ - मा . आयुक्त , राज्य 
निवडणुक आयोग, महाराष्ट्र यांचे आदेश क्रमांक एमएनसी/ ११.०१/सीआर 
२३/ डी XI दिनांक १७ ऑगस्ट , २००१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 


अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम १९ पोटकलम ( १ ) प्रमाणे, मी रा.वि. गमे , 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद , या प्रगटनाद्वारे असे जाहिर करतो की , 
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील लोहारा बु . नगर पंचायतच्या दिनांक १५.०७.२०१८ 
रोजी घेण्यात आलेल्या पोट निवडणूकीमध्ये खालील उमेदवार त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या प्रभागातील जागेवर नगर पंचायत सदस्य म्हणून 
निवडून आल्या आहेत . 


अ.क्र . 


निवडून आलेल्या सदस्याचे नांव 


प्रभाग क्रामक 


शेरा ( जर जागा राखीव असेल तर 
कोणासाठी ) 

अनूसूचित जाती ( महिला ) 


१ . 


कांबळे जयश्री उत्तमराव 


२ 


उस्मानाबाद , 


१७/०७/२०१८ 


रा.वि.गमे , 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद . 


BY COLLECTOR 

Order 
No. 2018 / MUN/ Desk - 4/ WS - 93 .- In pursuance of 
the power delegated to me under subsection ( 1) of section 19 
of Maharashtra Municipal Council, Nagar Panchayat and 
Industrial Township Act, 1965 by the Commissioner, State 


Election Commission , Maharashtra vide order No.MNC / 
11.01 /CR- 23/ D XI Dated 17th August , 2001. I R.V. Game, 
Collector Osmanabad here by publish the name of person who 
has been declared elected as Councillor of Nagar Panchayat 
Lohara Bk . on the seat from the ward shown against his 
name in By Election held on 15th July 2018 


Name of the Councillor 


Sr. 

No. 


Ward 
No. 


Remarks 
(If the seat is reserved , for whom ) 


1 . 


Kamble Jayshri Uttamrao 


2 


Scheduled Caste (Women ) 


Osmanabad , 17/07/2018 


R.V. GAME, 
Collector, Osmanabad . 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिध्द झाली आहे . 

शुक्रवार दिनांक १३ जूलै २०१८ : आषाढ २२ , शके १९ ४० 


१७ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसुचना 


अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , पराग सोमण , 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद या अधिसूचनेद्वारे असे जाहिर करतो की , 
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नळदुर्ग नगरपरिषदेच्या दिनांक ३०/६/२०१८ 
रोजी आयोजित विशेष सभेमध्ये उपाध्यक्ष पदासाठी झालेल्या निवडणुकीत 
खाली नमूद उमेदवाराची निवड करण्यात आली आहे . 


क्रमांक २०१६/ नपाप्र /कार्या-१/ कावी-९८१.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , 
नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१- अ( ४ ) 


अ.क्र . 


नगरपरिषदेचे नांव 


उपाध्यक्ष पदासाठी निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नांव 


१ 


२ 


३ 


१ . 


नळदुर्ग 


सौ . 


मासुलदार शाहीन जूलफेकार 


उस्मानाबाद , ७ जुलै , २०१८ . 


पराग सोमण , 
जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद , 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . अजय शिवाजी गंगावणे , शासकीय 

मुद्रणालय , 

औरंगाबाद यांनी 
शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


